सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्या-२०१४ 


महाराष्ट्र शासन. 


गृह विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-२०१४/प्र.क्र.१६६/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक : ३१ मे, २०१४ 


वाचा 


सअब/१०४/१११०/२०१४, दिनांक ३०.०४.२०१४ चे पत्र. 


शासन आदेठा :- 


:- संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये 
सादर केलेल्या सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्यांच्या 


प्रस्तावाची शासन स्तरावर तपासणी करुन खाली नमूद केल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे शेरा 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
।१___ | श्री.पांडुरंग रुपला राठोड बृहन्मुंबई अलिबाग | रिक्‍त पदावर 
२ श्री.सतिश काशिनाथ मोरे बृहन्मुंबई ठाणे श्री.बाळु कुंडलिक 
गायकवाड यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
३ श्रीमती उज्वला शिवराम गिते बृहन्मुंबई वाशी रिक्‍त पदावर 
(नवी मुंबई) 
४ श्री.बाळु कुंडलिक गायकवाड ठाणे वडगांव- | Rad पदावर 
मावळ,जि.पुणे 
५ श्रीमती सोबीना ए. फर्नांडिस मुरुड-श्रीवर्धन, | रत्नागिरी  । रिक्‍त पदावर 
जि.रायगड 
६ श्री.अशोक बाबुराव सोनावणे मनमाड, बृहन्मुंबई श्री.पांडुरंग रुपला 
जि.नाशिक राठोड यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१४/प्र.क्र.१६६/पोल-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे शेरा 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
श्रीमती ज्योती गजानन पवार धुळे नंदुरबार । रिक्‍त पदावर 
श्री.रामराव बळीराम वाघ चोपडा, निफाड, रिक्‍त पदावर 
जि.जळगांव जि.नाशिक 
९ श्री.कनिफ उमाजी चिचवले श्रीगोदा, सोलापूर | रिक्‍त पदावर 
जि.अहमदनगर 
| ० श्री.शिवाजी सर्जराव निबांळकर संगमनेर, सिदखेड-राजा, । रिक्‍त पदावर 
जि.अहमदनगर | जि.बुलढाणा 
११ श्री.देलीप पोपटराव बहिरम खेड,जि.पुणे रावेर, Rad पदावर 
जि.जळगांव 
१२ श्री.सुनिल पंढरीनाथ सातव सातारा श्रीगोदा, श्री.कनिफ उमाजी 
जि.अहमदनगर | चिंचवले यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
93 श्री.संदिप यशवंत पाटील पाटण, बृहन्मुंबई । श्री.सतिठा काशिनाथ 
जि.सातारा मोरे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
१४ श्री.सुर्यकांत अण्णा ढवळे शिराळा, सावंतवाडी, | रिक्‍त पदावर 
जि.सांगली for gg 
१५ श्रीमती उज्वला नागेंद्रकुमार बळे बार्शी बारामती, जि.पुणे | रिक्‍त पदावर 
जि.सोलापूर 
"16 श्रीमती शोभा दुर्गादास देशमुख परभणी बीड श्री.धनंजय अच्युतराव 
वाकणकर यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
१७ श्रीमती देवयानी मधुकरराव परभणी जालना रिक्‍त पदावर 
सरदेडापांडे 
१८ श्री.नंदकुमार यशवंतराव गंगाखेड, अमरावती | श्रीमती शिला केशवराव 
किनगावकर जि.परभणी बनकर (श्रीमती शिला 
वासुदेवराव खडके) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१४/प्र.क्र.१६६/पोल-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे शेरा 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 
१९ श्रीमती सुनंदा भीमराव चावरे पुर्णा, अहमदपूर, । श्री.बापुराव मारोतराव 
जि.परभणी जि.लातूर । हाके यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
२० श्री.धनंजय अच्युतराव वाकणकर बीड अमरावती  । रिक्‍त पदावर 
२१ श्रीमती हौलजा अनिल पाटील मुदखेड, गंगाखेड, | श्री.नंदकुमार 
जि.नांदेड जि.परभणी । यडवावंतराव किनगांवकर 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर. 
२२ श्री.दिलीप नारायण वनवे कळंब, अकोला श्री.मेलिद माधवराव 
जि.उस्मानाबाद नेरलीकर यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
२३ श्रीमती चंद्रकला बाबूराव तिडके परंडा, लातूर श्रीमती जयश्री उत्तमराव 
जि.उस्मानाबाद पवार यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
२४ श्रीमती जयश्री उत्तमराव पवार लातूर कळंब, श्री.देळीप नारायण 
जि.उस्मानाबाद | वनवे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
२५ श्री.बापूराव मारोतराव हाके अहमदपूर, । पुर्णा, जि.परभणी | श्रीमती सुनंदा भिमराव 
जि.लातूर चावरे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
२६ श्रीमती शिला केशवराव बनकर अमरावती asa fry | Raq पदावर 
(श्रीमती शिला वासुदेवराव 
खडके) 
२७ श्री.मेलिद माधवराव नेरळीकर अकोला बृहन्मुंबई  । श्रीमती उज्वला 
शिवराम गिते यांच्या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१४/प्र.क्र.१६६/पोल-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याचे | सध्याच्या बदलीनंतरचे शरा 
नांव नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 

बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 

२८ श्रीमती सिमा भालचंद्र रामटेके वाशिम गोंदिया श्री.हेमचंद्र डोडूराज 
कांबळे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 

२९ श्री.महादेव सोनाजी वानखेडे यवतमाळ वर्धा रिक्‍त पदावर 

३० श्रीमती भारती प्रभाकर ठोकळ नागपूर । समुद्रपूर, जि.वर्धा | रिक्‍त पदावर 

24 श्री.शोयल अहमद हबीब Sates । कळमेश्वर, रिसोड, रिक्‍त पदावर 

अहमद जि.नागपूर जि.वाशिम 

३२ श्री.अमरसिंग प्रतापसिंग सिंग भंडारा नागपूर रिक्‍त पदावर 

३३ श्री.हेमचंद्र डोडूराज कांबळे गोंदिया बुलढाणा | Read पदावर 

३४ कु.कुमुद संभाजी पेटकर चंद्रपूर वाशिम श्रीमती सिमा भालचंद्र 
रामटेके यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 

३५ श्री.मारेश्वर कृष्णा फुले ब्रम्हपूरी, अहेरी, श्री.सुरेश रामदास मोरे 

जि.चंद्रपूर | जि.गडचिरोली | यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणा-या पदावर 

3६ श्री.विठ्ठल साधुजी तामगाडगे वरोरा, भंडारा श्री.अमरसिंग प्रतापसिंग 

जि.चंद्रपूर सिंग यांच्या बदलीने 

रिक्‍त होणा-या पदावर 

३७ श्री.सुरेश रामदास मोरे अहेरी, यवतमाळ  । रिक्‍त पदावर 

जि.गडचिरोली 
२. उपरोक्त सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी 


तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांनी बदलीच्या ठिकाणी 


तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू झाल्यानंतर अनुपालन अहवाल संबंधित सहाय्यक संचाळक व सरकारी 


अभियोक्ता यांच्यामार्फत शासनास न चुकता सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१४/प्र.क्र.१६६/पोल-१० 


३. नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात बदली दर्शविण्यात आलेल्या अभियोक्त्यांनी बदलीच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजू व्हावे. अन्यथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०६.०८.२००२ च्या शासन 
निर्णयानुसार त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 
४. उपरोक्त अभियोक्त्यांची सदर शासन आदेझात दर्शाविळेल्या ठिकाणीच बदलीने पदस्थापना 
करण्यात यावी व जिल्हांतर्गत व्यवस्था म्हणून नियुक्‍ती किंवा बदली शासन मान्यतेशिवाय इतरत्र 
करण्यात येऊ नये. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०५३११०४६३३५३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ie Digitally signed by Ajinkya 
Vasant Bagade 
Aj | n kya DN: CN = Ajinkya Vasant 
Bagade, C = IN, S= 


Vasant Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Home 


Bag ade i 15:25:07 


(अजिंक्य बगाडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 

सर्व संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 

१०) निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


